विशेष सहाय्य कार्यक्रमाच्या कार्यालयांसाठी 
बाह्यर्रोताद्वारे आयटी असिस्टंट उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२०२०/प्र.क्र.८०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०२१. 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. काआआ-२०१३/ प्र.क्र.२३३/ 
कामगार-८, दिनांक १८.०६.२०१४. 

२) शासन पत्र, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. काआआ-२०१३/ प्र.क्र.२३३/ 

कामगार-८, दिनांक ११.०९.२०१७. 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. विसयो-२०१८/प्र.क्र.१९२/ 

विसयो, दिनांक ८/०३/२०२०. 


AN 
~~ 


शासन निर्णय :- 


संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व इतर विशेष सहाय्य योजनांसाठी 
कार्यालयांकरिता बाह्य स्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सामाजिक न्याय 
विभागाची निविदा प्रक्रिया अंतिम होईपर्यंत किंवा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची 
मुदतवाढ संपेपर्यंत किंवा पुढील आदेश्ापर्यंत (जे आधी घडेल ते) या कालावधीसाठी उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १८.०६.२०१४ आणि संदर्भ क्रमांक ३ येथील विभागाचा 
दिनांक ८ मार्च, २०१९ मधील अटी व anita अधिन राहून या शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून मे. ब्रिस्क इंडिया प्रा.लि.,शिवाजीनगर, पुणे या संस्थेकडून एकूण ४१९ आयटी 


असिस्टंट (Data Entry Operator) उपलब्ध करुन घेण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. विशेष सहाय्य कार्यक्रमाच्या कार्यालयांसाठी ४१९ आयटी असिस्टंट पुरवठा 
करण्यासाठी मे. ब्रिस्क इंडिया प्रा.लि. पुणे कंपनीस विभागाचा दिनांक ८ मार्च, २०१९ व 
त्यानुसार केलेल्या करारामधील अटी व शर्ती कायम राहतील. 

cy यासाठी होणारा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग “मागणी क्रमांक 
एन-३, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०४ वृध्द, विकलांग व 
निराश्रित व्यक्तींचे कल्याण (०८) (०६) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन व राष्ट्रीय 
कुटुंब लाभ योजना अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२२३५ 
३०१४), ५०-इतर खर्च” तसेच “मागणी क्रमांक एन-३, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८) (०८) संजय 
गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 
अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (२२३५ ३१२१) ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

8. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४९०/व्यय-१४, 
दिनांक ३०.०६.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२०/प्र.क्र.८०/विसयो 


दघ. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्तळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०७१२२४२१९६२२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Sunil Vitthal Ukirad 


Sunil Vitthal = mai ादामभलाळ 


2.5.4.20=f1675ab906bc1 floc91a08ebb 1 af88bab8226074b0 
8613e6304e94f278, 


Ukirade a 
(सु.वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

८. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१०. तहसिलदार (सं.गां.नि. अ. यो.) (सर्व जिल्हे) 
११. संचालक, मे. ब्रिस्क इंडिया प्रा.लि., शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


